सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जालना, 
रत्नागिरी, बारामती व धाराशिव या ठिकाणी 
Turn key बेसीस वर रेडिएशन ऑनकॉलॉजी 
युनिट (रेडियोथेरपी युनिट) स्थापन करण्यासाठी 
लेखाशिर्ष २२१० ०२२६, ५२-यंञसामुग्री व 
साधन सामुग्री या उद्दीष्टाखालळी एकुण 
रु.३५९.४४ कोटी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सा.आ.वि.क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.६२/आरोग्य-६, दि.२४.०५.२०२२ 
२. सहसंचालक आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/१(७०/९२- 
()/रेडियोथेरपी युनिट/ निधी वितरण व प्र.मा./८६११-१३/२०२४ दिनांक १५.०१.२०२४ 
३. सहसंचालक आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/९(0२/९॥२- 
NCD/RSAA युनिट /पुरवणी मागणी/७५४९-७५५१/२०२४ दिनांक ३०.१०.२०२३ 
४. आयुक्त,आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळलय,मुंबई यांची मान्य टिप्पणी दि.३०.१०.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 
राज्यातील ठाणे, रत्नागिरी, बारामती व जालना या ठिकाणी रेडियोथेरिपी युनिट स्थापन करण्यासाठी 
संदर्भीय दि.२४.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तद्नंतर 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांनी संदर्भीय दिनांक ३०.१०.२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये ठाणे जिल्ह्यात शासकीय सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांतर्गत कर्करोग रुग्णालय स्थापन करण्यात 
येणार असल्याने, ठाणे जिल्ह्याऐवजी धाराशिव येथे कर्करोग रुग्णालय स्थापन करण्यास विनंती केली 
होती. त्याअनुषंगाने सहसंचालक आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांनी संदर्भाधिन 
दि.१५.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यात 
०४ जिल्हयात (जालना, रत्नागिरी, बारामती व धाराशिव) या ठिकाणी Turn key बेसीस वर प्रति युनिट 
रु.८९.८६ कोटी प्रमाणे रेडिएशन ऑनकॉलॉजी युनिट स्थापन करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०२२६, ५२- 
यंञसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दीष्टाखाली एकुण रु.३५९.४४ कोटी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यातील जालना, रत्नागिरी, बारामती व धाराशिव या चार 
जिल्ह्याच्या ठिकाणी Turn key बेसीस वर प्रति युनिट रु.८९.८६ कोटी प्रमाणे रेडिएशन ऑनकॉलॉजी 
युनिटची स्थापन करण्यासाठी एकुण रु. ३५९.४४ कोटी (अक्षरी तीनशे एकोणसाठ कोटी चव्वेचाळीस 
लक्ष) इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास परिच्छेद क्र.०३ खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या तपशिळाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र-अ 
अनुदानाचा तपशिल 
अ. | लेखाशिर्ष | प्रकल्पाचा | प्रति युनिट | प्रशासकीय उपलब्ध निधी 
क्र. तपशिल किंमत मान्यतेचा 
प्रस्तावची एकूण 
किंमत 
| लेखाशिर्ष- । ०४ रेडिएठन | रु.८९.८६ | रु.३५९.४४ | MA २०२३-२४ हिवाळी 
२२१० ०२२६ | ऑनकॉलॉजी कोटी कोटी अधिवेशनातील रु.४० कोटी 
वि युनिट मंजूर पुरक मागणी पैकी रु.२० 
यंञसामुग्री व | (रेडीयोथेरेपी कोटी तरतूद उपलब्ध, 
साधनसामुग्री | युनिट) उर्वरीत रु.३३९.४४ कोटी 
तरतूद सन २०२४-२५ मध्ये 
प्रस्तावित करण्यात येईल. 
विवरणपत्र-ब 
(आवश्‍यक जागा व बांधकाम -प्रति युनिट) 
“Sr.No. No.  artcwtars Tentative ae ण 
1 RADIOTHERAPY AREA 10000 
2 DAY CARE FACILITY 3000 
3 OPD FACILITY 6000 
4 RADIOLOGY 3500 
5 LABORATORY 6000 
| 6 WARD AREA 5000 
7 DISPENSARY FOR MEDICINES 700 
eee | GENERAL REQUIREMENTS 12000 
hoe | CIRCULATION AREA 18400 
Total Area 64400 


(वर नमूद केल्या प्रमाणे प्रति युनिटच्या बांधकामाचा अंदाजित खर्च रु.२७.७६ कोटी प्रमाणे एकूण ४ युनिटच्या 
बांधकामाचा अंदाजित खर्च रु.१११.०४ कोटी इतका आहे.) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र-क 
(उपकरणे आणि साधन सामुग्री-प्रति युनिट) 


Estimate For Radiotherapy Block 


Schedule of Machinery & Equipment (M&E) : 


Estimated Total toe 
P : Tentative 
i od Tentative Tentarive Estimated 
No. Item Description Qty Cost per Estimated Cost with 
unit Cost Tages 
(Lakhs) (Lakhs) (Lakhs) 
Composite Lab 
HISTOPATHOLOGY 
1 | TISSUE PROCESSOR AUTOMATED 1 33.00 33.00 38.94 
2 | EMBEDDING STATION 1 | 9.00 | | 9.00 | 10.62 
3 | MICROTOME 2 | 9.00 | 18.00 21.24 
4 | WATER BATH 2 3.00 | 6.00 | 7.08 
5 | AUTO STAINER WITH COVER SLIP 1 35.00 35.00 41.30 
| 6 | TEACHING MICROSCOPE 3 HEADS 1 14.00 14.00 16.52 
7 | BLOCK FILLING CABINET 2 0.80 1.60 1.89 
| 3 | SLIDE FILLING CABINET 2 3.00 | 6.00 | 7.08 
| 9 | Misc items for all Laboratories 1 10.00 10.00 11.80 
10 | MICROSCOPE 2 8.00 16.00 18.88 
148.60 175.35 
11 | HAEMATOPATHOLOGY 
12 | Cell Counters 5 part (Reagent Rental) 1 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 
13 | Semi-Automated Coulometer 1 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 
14 | TEACHING MICROSCOPE 3 HEADS 1 14.00 14.00 16.52 
15 | Microscopes 2 8.00 16.00 18.88 
16 | Refrigerators 2 1.00 2.00 2.36 
17 | Centrifuges 2 8.00 16.00 18.88 
18 | Refrigerated Centrifuge 1 8.00 8.00 9.44 
19 | Water Bath 1 3.00 3.00 3.54 
20 | Mille Cue water purifying system 1 10.00 10.00 11.80 
21 | Hot Air oven/Incubator 1 2.00 2.00 2.36 
71.00 83.78 
22 | BIOCHEMISTRY 
23 | Centrifuges 2 7.00 14.00 16.52 
24 | Immune Assay Analyser 1 | 0.00 | 
25 | Nephlometer 1 | 4.00 | | 4.00 | 4.72 
26 | Automated Biochemistry Analyser 2 | 0.00 | 
27 | Ohmmeter 1 8.00 8.00 9.44 
| 26.00 | 30.68 
MICROBIOLOGY 
28 | Autoclave table top 10.00 20.00 23.60 
29 | Microscope with fluorescent attachment 25.00 25.00 29.50 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


30 | Automated Blood Culture System 1 15.00 15.00 17.70 
31 | PH Meter 1 2.00 2.00 2.36 
32 | Electronic Weighing Balance 1 2.00 2.00 2.36 
33 | co2 Incubator 1 8.00 8.00 | gaa | 
34 | Incubators 1 | 6.00 | | 6.00 | 7.08 
35 | Centrifuges 2 7.00 14.00 16.52 
36 | Vortex Mixer 1 1.25 1.25 1.48 
37 | Magnetic Stirrer 1 1.00 1.00 1.18 
38 | Biosafety Cabinet Class 2B2 1 10.00 10.00 11.80 
39 | Spectrophotometer 1 12.50 12.50 14.75 
Automated TB Culture & Susceptibility 
be system al 25.00 25.00 29.50 
41 | Inverted Microscope 1 3.00 3.00 3.54 
42 | Elisa Reader 1 12.00 12.00 14.16 
43 | BOD incubator 1 | 6.00 | | 6.00 | 7.08 
44 | Bacterial ID & Susceptibility System 1 10.00 10.00 11.80 
45 | Misc. items for all Laboratories 1 10.00 10.00 11.80 
182.75 215.65 
IPD & day care (40 bedded) & HDU 
| 46 | Patient beds (Semi motorised) | 46 | | 0.90 | 41.40 48.85 
47 | Bedside monitors 30 | 4.00 | 120.00 141.60 
| 48 | Syringe Pumps | 40 | | 0.40 | 16.00 18.88 
49 | Infusion Pumps 45 | 0.60 | 27.00 31.86 
50 | AED | 4 3.00 3.00 5.16 
51 | ECG Machines | 4 1.50 | 6.00 | 7.08 
52 | Portable Suction Machines 5 0.12 | 0.60 | 0.71 
53 | Cytotoxic Cabinet 5 7.00 35.00 41.30 
249.00 | 295.44 | 
IMAGING. ees a 
54 | CT Scan 32 slice 1 400.00 400.00 472.00 
55 | X-ray 1 30.00 30.00 35.40 
56 | Ultrasound high end with Doppler 1 60.00 60.00 70.80 
57 | Misc. Items for Imaging 1 10.00 10.00 11.80 
500.00 590.00 
CENTRAL STERILE SUPPLIES 
58 | Sluice Machine 1 0.50 0.50 0.59 
59 | Washer Disinfector 1 40.00 40.00 47.20 
| 60 | Ultrasonic Cleaner 1 5.00 5.00 5.90 
61 | Steam Sterilizer 1 60.00 60.00 70.80 
105.50 124.49 
RADIOTHERAPY DEPARTMENT 
62 | Brachytherapy (Cobalt HDR) including 
server based TPS for planning & Contouring 1 
Workstation 600.00 600.00 708.00 
63 | CT Simulator (minimum 80 cm bore) 1 600.00 600.00 708.00 
| 64 | USG machine Portable 1 50.00 50.00 59.00 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


65 | Patient Couch 2 2.00 | 4.00 | 4.72 
| 66 | DOSIMETRY EQUIPMENTS 1 100.00 100.00 118.00 
Mould room accessories & Immobilization 1 
67 | devices 100.00 100.00 118.00 
Linear Accelerator including 1 TPS for 
fa planning and TPS for contouring 1 2000.00 2000.00 2360.00 
Brachytherapy OT 
88 | Double Dome LED LIGHT 2 16.00 32.00 37.76 
| 89 | Operation Theatre Tables 2 25.00 50.00 59.00 
| 90 | Electro Surgical Cautery 2 | 6.00 | 12.00 14.16 
91 | Anaesthesia Delivery Systems 2 25.00 50.00 59.00 
92 | Anaesthesia Monitoring Systems 2 10.00 20.00 23.60 
93 | Blood & Fluid Warmer 2 1.50 3.00 3.54 
| 94 | Patient Body warmer 2 1.50 3.00 3.54 
95 | Defibrillator 2 5.00 10.00 11.80 
| 96 | Misc. items 2 10.00 20.00 23.60 
97 | Brachytherapy Recovery (4 bedded) 
| 98 | Bedside monitors | 4 __| | 4.00 | 16.00 18.88 
| 99 | Patient beds (Semi motorised) 4 2.00 8.00 9.44 
3678.00 4340.04 
OPD equipment 
100 | Head & Neck examination set up 1 10.00 10.00 11.80 
101 | Equipment’s for OPD 1 10.00 10.00 11.80 
102 | Colposcopy with LEEP etc. 1 10.00 10.00 11.80 
103 | Misc. equipment’s 1 20.00 20.00 23.60 
।____50.00 | | 59.00 | 
Grand Total 5,914.42 
Contingency 5% 295.72 
Total Approximate Cost 6,210.14 


(वर नमूद केल्याप्रमाणे उपकरणे आणि साधन सामुग्री करिता अंदाजित we प्रति युनिट ६२.१० कोटी प्रमाणे 
एकूण ४ युनिटचा अंदाजित खर्च रु.२४८.४० कोटी इतका आहे.) 


विवरणपत्र-ड 
खरेदीचा तपशिल 
अ.क्र लेखाशिर्ष एकूण प्रति युनिट | एकूण अंदाजित | प्रशासकीय 
रेडियोथेरपी खर्च | खर्च (रु.कोटी) मान्यता 
युनिट (रु.कोटी) रक्‍कम (रु.कोटी) 

विवरणपत्र-ब॒। लेखाशिर्ष- रेडिएठान २७.७६ १११.०४ 
विवरणपत्र-क | २२१००२२६ | ऑनकॉलॉजी ०४ | ६२.१० २४८.४० 

परर युनिट ३५९.४४ 

यंञसामुग्री व | (रेडीयोथेरेपी 

साधनसामुग्री । युनिट) 
एकुण ३५९.४४ 

पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


०२. या कामी होणारा खर्च, "मागणी क्रमांक : आर-१ २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा (विषम चिकित्सा), ११० - ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०६) (०१) - मुफसल क्षेञातील अध्यापन्नेतर शासकिय रुग्णालये व दवाखाने, ५२ 
- यंञसामुग्री व साधनसामुग्री (२२१० ०२२६)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०३. झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, जालना, 
रत्नागिरी, बारामती व धाराशिव या ठिकाणी टर्न की बेसीसवर रेडिओथेरपी युनिट स्थापन करण्यास 
खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(१ जालना, रत्नागिरी, बारामती व धाराशिव या ठिकाणी टर्न की बेसीसवर रेडिओथेरपी युनिट स्थापन 
करण्याकरीता आवश्यक तांत्रिक विनिर्देशन तयार करणे, बांधकामाचा कच्चा आराखडा करणे, 
उपकरणे आणि साधन सामुग्रीचा अंतर्भाव इ. बाबींकरीता आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील आणि टाटा मेमोरियल रुग्णालयातील 
तज्ञांची समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(२) प्रस्तुत प्रकल्पातील इमारत बांधकामाच्या नमुना आराखड्यास सक्षम प्राधिकारी/ नगररचना 
प्राधिकारी यांची आवऱ्यकतेनुसार मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. तसेच प्रस्तावित इमारत 
बांधकाम विहीत नमुना आराखड्यानुसार हाती घेण्यापुर्वी संबंधित स्थानिक नगररचना 
प्राधिकारणाची तसेच अग्निशमन यंत्रणेची मान्यता घ्यावी. 


(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण यांनी या प्रकल्पासाठी 
सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याकरीता वास्तुविशारदाची नेमणुक करणे व ए.ई.आर.बी. 
(A.E.R.B) च्या मानकास अनुसरुन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (OPR) निश्चित करणे व या D.P.R. च्या 
अनुषंगाने टर्न की तत्वावर प्रस्तावित युनिट स्थापन करण्याकरीता निविदा प्रसिध्द करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

(४) प्रस्तुत प्रकल्पातील उपकरणे, साहित्य व साधन सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची 
शाहानिशा/ खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया 
प्राधिकरणाने राबवावी. 


(4) प्रकल्पातील उपकरणे, साहित्य व साधन सामुग्रींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश& (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 
असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


कंपनीला फायदा होईल, sen रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
आल्यानंतरच सदर बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post-dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यात ०४ जिल्हयात (जालना, रत्नागिरी, बारामती व 
धाराशिव) या ठिकाणी Turn key बेसेस वर प्रति युनिट रु.८९.८६ कोटी प्रमाणे रेडिएठान 
ऑनकॉलॉजी युनिट स्थापन करण्यासाठी एकूण चार युनिटचा अंदाजित रु.३५९.४४ कोटी इतका 
असून, त्यामधील रु.२४८.४० कोटी इतका खर्च उपकरणे आणि साधन सामुग्री वरील असुन 
रु.१११.०४ कोटी इतका खर्च इमारत बांधकामावरील आहे. या कामी सन २०२३-२४ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात रु.४० कोटी इतक्या मंजूर पूरक मागणीपैकी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला 
रु.२० कोटी इतका निधी माहे मार्च,२०२४ पुर्वी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात खर्च करण्याच्या दृष्टीने 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळय यांनी काटेकोर नियोजन करावे. त्याचबरोबर सदरहू 
प्रकल्पाच्या आराखड्यानुसार दुसर्‍या टप्प्यासाठी आवश्‍यक तरतूद आगामी अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनात प्रस्तावित करण्याची आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी दक्षता घ्यावी. 


(११) प्रस्तावित प्रकल्पातील आवश्‍यक खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल, 


याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तावित बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची 
देखिल दक्षता घेण्यात यावी. 


(१२) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 


तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


(१३) या कामी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दि.१७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उप 
विभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम sh. समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


(१४) सदर खरेदी ही महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांचे मार्फत करण्यात यावी. 
प्राधिकरणाने प्रस्तुत निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील शासनास सादर करावा 


(१५) वर नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, सहसंचाळक आरोग्य 
सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई व संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा/सामान्य रुग्णालय, 
जालना, रत्नागिरी, बारामती व धाराशिव यांची राहील. 


०४. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची सहायक अनुदानाची देयके कोषागारातुन 
आहंरीत करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांना 
संवितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई यांना “आहरण 
संवितरण अधिकारी” व सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, 2094 मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


०६. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५//.॥8॥/89॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१०५४०५२८१७ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90bedd 


57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
डॉस tl 


‘Maharashtra, 

H A R | A WA F serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51DE84 
61D4C34AE1E3F643C11B54523936, cn=CHANDRAKANT 

HARIDAS WADE 

Date: 2024.02.23 13:10:57 +05'30' 


(वंद्रकांत ह. वडे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 


सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


सह संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा/सामान्य रुग्णालय, जालना, रत्नागिरी, बारामती व धाराशिव 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर . 
१२)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
) 
) 


१३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१४) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


